ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत सहाय्यक ग्रंथालय 
संचालक/ जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी (राजपत्रित 
गट-ब) संवर्गातीळ अधिकाऱ्यांच्या विनंती 
बदल्यांबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.१३१/८३४४३४/ग्रं.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४. 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व कलम ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने ग्रंथालय संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक ग्रंथालय 
संचाळक/ जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी (राजपत्रित गट-ब) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली 
त्यांच्या नावासमोरील दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 
अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 


श्री.श.दि.नाईक, जिल्हा ग्रंथालय जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा |विनंतीनुसार 
अधिकारी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय,रत्नागिरी 
स्मृती ग्रंथालय, दापोली, जि.रत्नागिरी 

र. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेल्या पदावर रुजू 


होण्यासाठी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्वरीत बदलीनंतरच्या पदावर रुजू व्हावे आणि त्याबाबतचा अहवाल ग्रंथालय 
संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. 

३. संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, 
प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. 

छ. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०९२७१८४६४५३६०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AS MUTYAL === =. 
(अमोल मुत्याल) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः मराग्रं-२०२४/प्र.क्र.१३१/८३४४३४/ग्रं.क. 


५. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

६. मा.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 

७. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. संबंधित सर्व अधिकारी/कार्यालये (ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 

९. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञयता) महाराष्ट्र राज्य, मंबई/नागपूर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / नाशिक / जालना / अमरावती 

१०. निवड नस्ती, (ग्रं.क.) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


